वर्ष ८ , अंक १४ ] 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ शके १ ९ ४४ 


CENTRAL STORES PURCHASE ORGANISATION 

1. Sealed tender will be received on the form prescribed by 
the Development Commissioner ( Inds . ) and Central Purchasing 
Officer in his office at New Administrative Building , Opp . 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , and / or concerned Department upto 
the dates and time mentioned for the supply of stores as per 
Schedules attached . 


प्राधिकृत प्रकाशन 

BY THE DIRECTORATE OF INDUSTRIES ( C.S.P.O. ) , NEW ADMINISTRATIVE 
BUILDING , MUMBAI 400 032 , GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 


2. Prescribed Tender Form will be available from concerned 
office on non - refundable payment basis on any working day 
between 11-30 a.m. and 3-00 p.m. 

2 - A . Tenderers should quote rates for F.O.R. destination and 
submit the quotation in Printed Tender Form . They should state 
the earliest delivery period necessary for completion of the order . 
3. The origin of stores offered whether Indian or Foreign and 
in the case of the former State in which it is manufactured , should 
be clearly stated against each article . 

4. Tenderers should submit tenders in two envelopes as 
below : 
( A ) The first envelope should contain technical information 
of the unit such as 

( a ) Demand Draft in respect of EMD , 

( 6 ) Copies of PMT SSI / CSPO / NSIC / DGS and D 
Registration , 

( c ) List of installed machinery , 
( d ) VAT / CST Registration , 

( e ) Sales Tax / value added tax clearance certificate form 
the competent authority upto 31st December of previous 
year , 


Details regarding participation of such Tender 
Enquiry in the past , if any , 

( g ) If the tenderer is a trader he should furnish current 
& Valid authorisation letter from the manufacturer , 
( h ) This envelope should be marked as " Technical 
Tender Envelope " . 
( B ) The second envelope should contain only price Tender 
Form , quotations and conditions . 

This envelope should be marked as " Commercial Tender 
Envelope " . Both the above envelopes should be put and sealed 
in a single envelope while submitting to the purchaser with 
Tender No. and date of opening of the tender . 

Tenders should not submitted as per the above prescribed 
manner will be treated as invalid . 


The right to ignore any tender which fails to comply with the 
above instructions is reserved . All outstation tenders should be 
sent within time limit by Registered Post . Delay in postal delivery 
will not be considered . 


5. Opening of Tender . The tenderers are at liberty to be 
present or authorise their representative to be present at the 
opening of tender at the time and date specified in the Schedule 
alongwith authorisation letter . 

6. The Development Commissioner ( Inds . ) and C.P.O. or any 
other purchaser does not pledge himself to accept the lowest or 
any tender and reserves to himself right of accepting the whole 
or any part of the tender or portion of the quantity offered against 
any item and the tenderer shall supply the same at the rate 
quoted . The tenderer is at liberty to quote for the whole or any 
portion of the quantity of any item or state that the rate quoted 
shall apply if the entire quantity of any such item is taken from 
him . 


RNI No. MAHBIL / 2009 / 31731 


7. In the event of the order being placed against any of the 
tenderers and if the tender fails to supply any stores according 
to the terms and conditions of acceptance of tender or fails to 
replace any stores rejected by the Directorate or by any person 
on his behalf within such time as may be stipulated . The 
Development Commissioner ( Inds . ) and Central Purchasing 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये ३५.०० 


( 3 ) 


Officer or any other purchaser shall be entitled to purchase such 
stores from any other source and such price as the Development 
Commissioner ( Inds . ) and Central Purchasing Officer or any 
other purchaser shall in his sole discretion think fit . 


If action as stipulated above is taken : 

( 1 ) The offer of the defaulting contractor will not be 
considered , 


( 2 ) The defaulting contractor will be penalised to the extent 
of the difference in the rates or 10 per cent of the value 
of the earlier order , whichever is higher , 

( 3 ) If the defaulting contractor fails to pay the penalty he 
will be permanently deleted from the list of approved 
contractors of the C.S.P.O. and the registration deposit 
of the contractors will be forfeited to Government . 


8. In the case of non - delivery and / or delayed delivery against 
an order placed with the tenderer . The Development 
Commissioner ( Inds . ) and Central Purchasing Officer , reserves 
to himself the right to impose such penalty in his sole discretion 
as he thinks fit . 


9. ( a ) Tenders should be accompanied by Earnest Money 
deposit as indicated in Schedule attached ( in Demand Draft ) . The 
Earnest Money deposit will be forfeited if the tenderer fails to 
complete the contract according to his tender , if accepted . Tender 
without Earnest Money deposit will not be considered . 

( b ) Successful Tenderer will be required to pay a sum fixed 
by the Development Commissioner ( Inds . ) and Central 
Purchasing Officer as security deposit and enter into an 
agreement for the performance of the contract . 


( c ) The Development Commissioner ( Inds . ) and Central 
Purchasing Officer , Mumbai , may exempt firms of standing from 
payment of Earnest Money deposit and / or security deposit in 
respect of tenders of contracts placed by this office . If the firms 
produce from the Director of Supplies and Disposals , Mumbai , a 
certificate to the effect that they are exempted from payment of 
security deposit or Earnest Money deposit in the case of contracts 
placed with them or tenders invited by Directorate General of 
Supplies and Disposals , Government of India . The Development 
Commissioner ( Inds . ) and Central Purchasing Officer , Mumbai , 
however , reserves to himself the right to ask for security deposit 
from them against any contracts placed with them by this office , 
if and when found necessary by him . 


( d ) Following categories are exempted from payment of 
E.M.D. : 


( i ) Factory located in Maharashtra State quoting for the 
items registered with D.G.S. and D. , 


( ii ) Government and Semi - Government undertakings , 
( iii ) S.S.I. Units permanently registered with D.I. , 
Maharashtra State and for the Items manufactured by 
them ( Registration should be valid ) , 

( iv ) S.S.I. Units registered with N.S.I.C. located anywhere 
in the Country for the items manufactured by them , 
( v ) Suppliers registered with C.S.P.O. ( Maharashtra State ) 
only for the item mentioned in certificate ( Registration 
should be valid one ) relevant copy of the certificate be 
attached to the quotation failing which quotation will 
not be considered . 


The tenderers other than above categories should pay E.M.D. 
@ 3 % or maximum Rs . 5,000 in the form of Demand Draft or 
Treasury Chalan in the name of Development Commissioner 
( Inds . ) and Central Purchasing Officer , Mumbai ; failing which 
quotations will be rejected . 


( N.B. S.S.I. Units - Tenderers may refer the G. R. No. SPO . 1088 / ( 2512 ) / IND - 6 , dated 2nd January 1992 for detailed information such as concessions , 
preferences , reservation given to S.S.I. Units . ) 

भाग दोन ( पुरवणी ) –१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 


( e ) The successful tenderers should pay Security Deposit @ 
3 % of the Quantity Contract of purchase value , the amount 
mentioned in offer letters . However , In the following categories 
of tenders are exempted from the payment of the Security 
Deposit : 

( 1 ) Supplier registered with D.G.S. and D. having factories 
in Maharashtra . 

( 2 ) 

Supplier registered with C.S.P.O. on the list of approved 
suppliers for the value of stores amounting to Rs . 25,000 
only . 

( 3 ) 

The S.S.I. Units permanently registered with Director 
of Industries and the units registered or associated with 
Maharashtra State Khadi and Village Industries Board 
upto Rs . 50,000 of purchase value . 

As per 3 above for purchase of stores more than Rs . 50,000 , 
Security Deposit will be charged @ 3 % of the total value or Rs . 
50,000 maxímum . 


10. Certified copy of valid Sales Tax / VAT clearance certificate 
the prescribed form should be enclosed with the tender . 
Quotations received without the above certificate are liable to 
be rejected . 


11. Samples . Tender samples are not required unless 
specifically called for quotations without samples / testing 
charges , where samples are specifically called for are liable not 
be considered . 

Samples should be affixed with a label showing 

( a ) Name and address of the firm . 

( b ) Tender No. 

( c ) Opening date of tender . 


12. Tenderers convicted on an offence under the Bombay 
Prohibition Act , 1949 , or the Bombay Opium Act , 1936 , will be 
considered ineligible for being given contracts . 
13. Release of controlled materials . Tenderers who do not 
stipulate conditions regarding release of controlled materials may 
be given preference . 


14. Extension of time .- ( i ) As soon as it is apparent that 
contract dates cannot be adhered to , an application shall be sent 
to the Development Commissioner ( Inds . ) and Central 
Purchasing Officer . 


( ii ) Without prejudice to the foregoing rights , if such failure 
to deliver in proper time as aforesaid shall have arisen from any 
cause , which the Development Commissioner ( Inds . ) and 
Central Purchasing Officer may admit as a reasonable ground 
for an extension of the time ( and his decision shall be final ) . He 
may allow such additional time as he considers to be justified by 
the circumstances of the case . 


( iii ) Provided always that any failure or delay on the part of 
sub - contractors though their employment may have been 
sanctioned shall not be admitted as a reasonable ground for any 
extension of time or for exempting contractor from liability for 
any such loss or damage , as aforesaid and provided further that 
no extension shall be allowed unless application for it shall , in 
the opinion of the Development Commissioner ( Inds . ) and 
Central Purchasing Officer ( which shall be final ) , have been made 
and in his opinion is justified . 

( iv ) The Development Commissioner ( Inds . ) and Central 
Purchasing Officer , Mumbai reserves the rights to call for break 
up of the quotation where necessary . 

15. Offers Small Scale Industries quoting their registration 
number with the Directorate of Industries , Maharashtra and 
National Small Scale Industries Corporation ( Government of 
India ) shall be only for items of approved programme of 
manufacture of the contesting Small Scale Industries Unit . 
Likewise , the Offers of State Industrial Co - operative Association , 
Maharashtra State shall be on behalf of the member Industrial 
Co - operative Societies only and those of M.S.S.I.D.C. shall be on 
behalf of S.S.I. Units registered with the Directorate of Industries 
of Maharashtra State and restricted to products of their own 
manufacture . S.S.I. Units holding single page registration 
certificate will not be considered for E.M.D. exemption and other 
facilities / concessions etc. 


Note. 

( 1 ) Tender Sample . Analysis Reports on Tender Samples will 
not be furnished to Tenderers . 

( 2 ) Quotations offered by Tenderers.- -Tenderers should , if 
not in a position to quote for entire quantity and for delivery as 
required , state specifically the quantity which they can deliver 
at the prices quoted ad according to the required delivery silence 
on the point will entail responsibility for supply at quoted prices 
in full quantities as per required delivery . 
( 3 ) Packing Packing proposed to be employed should be 
clearly stated giving details of the charges for all alternative pack . 
( 4 ) Failure to observed any of the conditions mentioned above 
will result in the quotations being summarily rejected . 
( 5 ) N.B. Special consideration would be given in the case of 
Tenderers quoting the requirements of Maharashtra 
Government with Indian Standards Specifications and those with 
quality markings . 

Goods should be despatched at carrier's risk failing which they 
should be properly covered by transit insurance with 
Government Insurance Fund , MHADA Building , Mumbai 
400 051. However , the supplier will be responsible until the entire 
stores contracted for arrive in good condition at Destination . 
16. General Instructions 


( 1 ) Priced Tender Form should be returned duly filled , 
signed with seal , failing which quotation will not be 
considered . 

( 2 ) Tenderers should submit their quotations in original . 
( 3 ) The tender should quote all inclusive ( i.e. Basic Rate , 
State and Central levies , packing , freight charges etc. ) 


F.O.R. Destination rate . The rate of VAT / CST included 
in the above rate should be shown separately . 

( 4 ) Fall Clause . It is a condition of the contract that the 
price at which the Contractor will supply the stores 
should not exceed the lowest price charged by the 
Contractor to any customer during the currency of the 
rate contract and that in the event of the prices going 
down below the rate contract prices the Contractor shall 
promptly furnish such information to the Development 
Commissioner ( Inds . ) and the concerned Purchasing 
Officer to enable him to amend the contract rates for 
subsequent supplies . 


( 5 ) Exact , earliest and clear delivery period should be 
quoted . 

( 6 ) It will be the responsibility of the Tenderer to inform 
this office within the validity period of the quotation in 
the event of the stores offered ex - stocks being sold 
elsewhere . Failure to comply with this instruction shall 
be construed to mean that the stores are available ex 
stock during the validity period . 

( 7 ) Tenderers should indicate the rates in Metric System 
of Weights and Measures or in any equivalent Weights 
and Measures before showing conversion rates . 

( 8 ) Tenderers may quote rates for equivalent makes , 
stores also and should indicate specifically the make of 
spare parts , i.e. genuine , imported equivalent make or 
indigenous . They are required to give guarantee for 
premature ware , exact fitness and satisfactory 
performance of the parts offered other than the 
genuine ( original manufacture of the machinery ) . 
( 9 ) Ex - stock offer or those on Tenderer's own import 
licence will only be preferred . 


( 10 ) Tenderers should state the place of inspection of the 
stores offered . If the goods are offered for inspection , 
outside Maharashtra State , the Tenderer will have to 
bear all expenditures of inspection carried out either 
by this office or through the Directorate General of 
Supplies and Disposals . 

( 11 ) The Tenderers should please note that Tender Form 
should be filled in serial order of item Nos . 1 , 2 , 3 etc. , 
and the rates accordingly , typed in column No. 2 of the 
Printed Tender Form , in original and also on the 
counterfoil the rate of each item and other details 
should be given as required under each column . If the 
specifications are different than those prescribed in the 
tender , they should be shown on a separate page but 
the rates for these items should be indicated on the 
printed form . 


( 12 ) The samples for the quoted items must be submitted 
alongwith quotations . 

( 13 ) Samples destroyed in tests will not be returned and no 
payment made therefore . 


( 14 ) The tenderers will have to supply the stores exactly as 
per Tender Enquiry Specification and will be 
responsible to replace the defective supply at his risk 
and cost . 


( 15 ) The supplier should undertaken to extend the validity 
of the Bank Guarantee , if offered as security deposit 
in case , the supply of stores is delayed beyond the 
validity period of the Bank Guarantee . 

( 16 ) Conditional offers received other than the specified 
conditions mentioned in the tender enquiry are liable 
for rejection . 

( 17 ) Any correspondence regarding reduction in price 
unless asked for after opening of tender enquiry will 
not be entertained at all and their tender will be liable 
for rejection . 

( 18 ) The tender should attach a copy of the power of attorney 
in respect of the persons who attends the C.S.P.O. for 
tender opening further follow - up work and also who 
is authorised to sign tenders , agreement and other 
relevent documents . 


( 19 ) If there are any specific Government Directives such 
as reservation of items for units in Maharashtra , non 
eligibility of price preference to SSI units etc. for 
particulars item the same would be applicable 
irrespective of the fact that it has not been incorporated 
in the tender notice . 


( 20 ) The tenderer should invariably quote a list of 
documents enclosed with the tender and the list should 
be duly signed by the authorised person . 

( 21 ) The firm from Mumbai , should submit the tender in 
P.T.F. and the firm outside Mumbai who are not in a 
position to purchase P.T.F. can enclose I.P.O./D.D . 
alongwith their tender in lieu of P.T.F. but they should 
mentioned in their tender that all tender enquiry 
conditions are acceptable to them or Tender Notice is 
also available on the website . A Copy of the Tender Form 
may also be downloaded from the website 
www.maharashtra.gov.in such downloaded form 
should be accompanies by an Indian Postal Order or 
Demand Draft of Rs . 2,000 in favour of Development 
Commissioner ( Industries ) & C.P.O. , Mumbai , at the 
time of submission of the tender . 


( 22 ) The prices should be firm during the validity period of 
the contract . No price escalation on any account shall 
be taken into consideration . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

शासकीय मुद्रणालय व लेखनसामग्री भांडार , कोल्हापूर 
निविदा सूचना 

शासकीय मुद्रणालय व लेखनसामग्री भांडार , कोल्हापूर या कार्यालयाकडील दिनांक १ नोव्हेंबर २०२२ ते ३१ ऑक्टोबर २०२४ या दोन 
वर्षांकरिता वाहतूक कामाच्या कंत्राटासाठी विहित नमुन्यात स्पर्धात्मक दरपत्रके मागविण्यात येत आहेत . या कंत्राटासंबंधी शर्ती व अटी या 
कार्यालयाच्या कामाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत पहावयास मिळतील . दरपत्रकाचा कोरा नमुना येथे उपलब्ध आहे . तरी ज्यांना दरपत्रके सादर 
करावयाची असतील त्यांनी ती विहित नमुन्यात दिनांक १५ जुलै २०२२ रोजी दुपारी ४-०० वाजेपर्यंत रुपये ५,००० / - अनामत रक्कम भरलेले 
चलन व दरपत्रक हे मोहोरबंद लखोट्यातून त्यावर वाहतूक कामाच्या कंत्राटाची निविदा सन २०२२-२३ / २०२३-२४ असे नमूद करून या 
कार्यालयाकडे पाठवावे . निविदा नाम मुद्रित पत्रावर असणे आवश्यक आहे अथवा संबंधित कंपनीच्या नावाचा रबरी शिक्का असणे आवश्यक आहे . 
मुदतीनंतर आलेला अगर रुपये ५,००० / - अनामत रक्कम भरलेले चलन नसलेने चलन नसलेल्या दरपत्रकाचा विचार केला जाणार नाही . 


कोणतीही निविदा मंजूर अगर नामंजूर या प्राप्त झालेल्या सर्व निविदा रद्द करून नवीन निविदा मागविण्याचे अधिकार व्यवस्थापकांनी राखून 
ठेवले आहेत . मुदतीत प्राप्त झालेल्या निविदा वरील तारखेला दुपारी ४-०० वाजता कार्यालयात उघडण्यात येतील त्यावेळी निविदा देणाऱ्याने समक्ष 
हजर रहावे अगर आपला प्रतिनिधी प्राधिकार पत्रासह नियुक्त करावा . 

अधिक माहितीसाठी या कार्यालयाशी संपर्क साधावा . 


क्रमांक लेखा / २०२२-२३ / ३ ९ ४ , 
दिनांक २ ९ जून २०२२ . 


भाग दोन ( पुरवणी ) – १ अ 


प्र . व्यवस्थापक , 

शासकीय मुद्रणालय व लेखनसामग्री भांडार , 
कोल्हापूर . 


x 


सहसंचालक , उच्च शिक्षण , कोकण विभाग , पनवेल यांच्या वतीने मातोश्री शासकीय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय वसतीगृह , जव्हार , जिल्हा 
पालघरसाठी दिनांक १५ जुलै २०२२ ते ३१ मे २०२३ या कालावधीकरिता खालील लागणाऱ्या अन्नधान्य , किराणा माल , भाजीपाला , मांसाहार व दूध 
पुरविण्याबाबत खालील नमूद केलेल्या नियम व अटींवर सीलबंद पाकिटात इष्ट पुरवठाधारकांकडून निविदा मागविण्यात येत आहेत . तरी 
संबंधितांनी खालील नियम व अटी यांचे पालन करून , निविदा मातोश्री शासकीय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय वसतीगृह , जव्हार या कार्यालयास 
दिनांक ११ जुलै २०२२ ते २२ जुलै २०२२ रोजी संध्याकाळी ५-३० वाजेपर्यंत सादर कराव्यात उपरोक्त दिनांकानंतर प्राप्त निविदांचा विचार 
केला जाणार नाही 


अनु . क्र . 

( १ ) 


१ 

२ 

३ 


१ 

२ तांदूळ ( चंपावती ) 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 
मातोश्री शासकीय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय वसतीगृह , जव्हार , जिल्हा पालघर 
निविदा सूचना 


६ 


७ 


गहू ( कल्याणसोना ) आटा 


शेंगदाणे नं . १ 

खोबरे नं . १ 

रवा नं . १ 


साखर ( जाड दाणे ) 

पोहे 


वस्तुंचे नाव 
( २ ) 

धान्य 


किराणा माल 


साबुदाणा 

बेसनपीठ 


गोडेतेल ( सनफ्लॉवर ) 

गोडेतेल शेंगदाणा / करडई / सोयाबीन 

वनस्पती तूप ( डालडा ) ( आय . एस . आय . / ॲगमार्क ) 


८ 

९ आयोडीनयुक्त बारीक मीठ 

१० 

लोणचे ( आंबा / लिंबू / मिरची ) 

११ 

सोयाबीन 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 


अन्नधान्य व किराणा माल पुरवठा ( दर प्रति किलो ) 


काडी पुडा / माचीस 

निरमा पुडा 

भांडी साबण विमबार पुडा 

घासणी 

लिज्जत पापड 


अनु.क्र . 

( ३ ) 


१ 

२ 

३ 


४ 


१ 


३ 


४ 


४ 


५ 


६ 


मसाले 

१ दळलेला गरम मसाला ( आय.एस.आय. ट्रेडमार्क ) 

२ दळलेली मिरची ( आय . एस . आय . ट्रेडमार्क ) 

३ 

तेजपत्ता / लवंग / दालचीनी / काळीमीरी 


७ 


हरभरा डाळ नं . १ 

तुरडाळ नं . १ 

मूग डाळ नं . १ 

मसूर डाळ नं . १ 


८ 

९ 

१० 


चवळी नं . १ 

हरभरा नं . १ 

मटकी नं . १ 

वाटाणा नं . १ 
मूग नं . १ 


मोहरी 

जिरा 


वस्तुंचे नाव 

( ४ ) 

डाळी 


धणापावडर 

विलायची 


कडधान्य 


हळद 

हिंग पावडर 

वाळलेली लाल मिरची नं . १ 


अनु . क्र . 

( १ ) 


१ 

२ 

३ 


४ 

५ 


६ 


७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 


अनु क्र . 

( १ ) 
१ 


अनु . क्र . 

( १ ) 

१ 

२ 


२ . 


३ . 


४ . 


५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

भाजीपाला पुरवठा 


६ . 


कांदे 

बटाटा 

फ्लॉवर 

कोबी 

टोमॅटो 

वालपापडी 


लाल भोपळा 

तोंडली 

मोठी मिरची 

लिंबू 

दोडका 

गवार शेंगा 


अद्रक 

हिरवी मिरची 

लसूण 


मटन 

चिकन 


वस्तुंचे नाव 
( २ ) 


वस्तुचे नाव 

( २ ) 


अनु . क्र . 

( ३ ) 


१६ 

१७ 

१८ 

पालक 

१ ९ 

भेंडी 

२० 

वांगी 

२१ दुधी भोपळा 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 


दूध पुरवठा 


शेपू भाजी 

मेथी 


मांसाहार पुरवठा 

अनु . क्र . 

( ३ ) 


पडवळ 

फरसबी 

शेवगा शेंग 

कोथिंबीर 

कडीपत्ता 


गाजर 

बीट 

काकडी 


दुधाचा तपशील 
( २ ) 

म्हशीचे दूध 


दळण : —गहू सरकारी काट्यावर मोजून , निवडून , साफ करून , दळून पीठ दोन्ही बाजुची वाहतूक व हमाली धरुन , दर प्रति किलोप्रमाणे दर्शवावे . 
निविदा दर भरण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज गृहप्रमुख यांच्याकडून कार्यालयीन वेळेत रुपये १० ( रुपये दहा मात्र ) भरून मिळतील . 

नियम व अटी 

१ . 


अंडी 


वस्तुंचे नाव 
( ४ ) 


वस्तुचे नाव 

( ४ ) 


सीलबंद पाकिटावर कोणत्या मालाचे दरपत्रक नमूद आहे हे स्पष्ट करावे . त्यावर आपल्या फर्म / दुकानाचे नाव असावे . 

दरपत्रक देताना अन्नधान्य , किराणा वस्तुंचा नमुना देणे आवश्यक आहे . त्याशिवाय निविदाधारकांच्या निविदा स्वीकारल्या जाणार 
नाहीत . 

स्थानिक निविदाधारकांना प्राध्यान्य दिले जाईल . 

स्वतःच्या फर्म / दुकानाचा परवाना / नोंदणी क्रमांक व व्यवसाय प्रमाणपत्रांची सत्यप्रत जोडणे आवश्यक आहे व वास्तवात फर्म / दुकान 
असणे आवश्यक आहे . 


शासनाचा लगतच्या वर्षाचा विक्रीकर / व्यवसाय कर भरल्याच्या प्रमाणपत्राची सत्यप्रत जोडावी . 

किराणा व अन्नधान्य निविदेबरोबर रु .६,००० / - ( रुपये सहा हजार फक्त ) किमतीचा बँकेचा डी.डी / धनादेश गृहप्रमुख , शासकीय 
ई.बी.सी. वसतीगृह , जव्हार , जिल्हा पालघर यांचे नावे अनामत रक्कम म्हणून जोडावे . 


६ 


७ . 


८ . 


९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

दूध पुरवठ्याच्या निविदेबरोबर रु .३,००० / - ( रुपये तीन हजार फक्त ) किमतीचा बँकेचा डी . डी . / धनादेश गृहप्रमुख , शासकीय 
ई.बी.सी. वसतीगृह , जव्हार , जिल्हा पालघर यांचे नावे अनामत रक्कम म्हणून जोडावे . 


मासांहार पुरवठ्याच्या निविदेबरोबर रु . ३,००० / - ( रुपये तीन हजार फक्त ) किमतीचा बँकेचा डी . डी . / धनादेश गृहप्रमुख , शासकीय 
ई.बी.सी. वसतीगृह , जव्हार , जिल्हा पालघर यांचे नावे अनामत रक्कम म्हणून जोडावे . 


भाजीपाला व दळण यांच्या निविदेबरोबर रु . १,५०० / - ( रुपये एक हजार पाचशे फक्त ) किमतीचा बँकेत डी . डी . 
शासकीय ई.बी.सी. वसतीगृह , जव्हार , जिल्हा पालघर यांचे नावे अनामत रक्कम म्हणून जोडावे . 

./ धनादेश 


योग्य माल 

१० . 

खराब किंवा दिलेले धान्य / किराणा माल आपण दिलेल्या नमुन्यात नसेल तर माल परत केला जाईल . माल बदलून 
देण्याची व त्यासाठीच्या वाहतूक खर्चाची जबाबदारी आपणावर राहील . 


गृहप्रमुख , 


११ . 

किराणा / अन्नधान्य साहित्य पुरवठा करत असताना त्यासंबंधी जव्हार , जिल्हा पालघर , अन्न व औषध प्रशासन अगर तत्सम 
कार्यालयाकडून तपासणी करूनच माल पुरवण्यात यावा . या वसतीगृहास पुरवठा केलेला माल भेसळयुक्त असल्याचे निदर्शनास 
आल्यास , सदर पुरवठादाराविरुद्व योग्य ती कारवाई अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत करण्यात येईल . 


दरपत्रकामध्ये मालाचे दर फक्त टंकलिखित स्वरुपात करावे . दर दर्शविताना प्रति किलोप्रमाणे दर्शवावे . ज्या वस्तुंचे दर मान्य झाले 
असतील त्याच वस्तुंचा व मान्य केलेल्या दर्जाचा पुरवठा करावा लागेल . 


१२ . 

१३ . 

मालाची संपूर्ण खरेदी क्रेडिटवर राहील . नियंत्रण कार्यालयाकडून देयके मंजूर होऊन आल्यानंतर देयकाची रक्कम अदा केली जाईल . 
देयक अदा करण्यास विलंब झाला तरी आपणास मालाचा पुरवठा बंद करता येणार नाही . 

१४. पुरवठा केलेल्या मालावर कोणत्याही प्रकारे हमाली , कर , भाडे दिले जाणार नाही किंवा कोणतीही अधिक रक्कम दिली जाणार नाही . 
मंजूर निविदाधारकास मालाचा पुरवठा लगेच करावा लागेल . नंतरच देयके तीन प्रतीत ( मूळ , द्वितीय , तृतीय ) सादर करावी लागतील . 

१५ . 

१६ . 

तांत्रिक किंवा शासकीय अडचणींमुळे आर्थिक तरतूद कमी झाल्यास देयके तरतूद प्राप्त झाल्यावर अदा केली जातील आणि सदर 
विलंबासाठी कोणत्याही अतिरिक्त रकमेची मागणी करता येणार नाही . 


१७. मंजूर निविदाधारकास रिकामे पोते , तेलाचे डबे , बोचके , इतर बारदाण साहित्य परत केली जाणार नाही . सर्व साहित्य वसतीगृहाच्या 
गरजेप्रमाणे मागविले जाईल . 


१८. निविदा भरताना दोन लिफाफे ( टु बीड ) पद्वतीनुसार भराव्यात . लिफाफा क्र . १ मध्ये निविदा फॉर्म घेतल्याची पावती , रजिस्ट्रेशन 
फॉर्म , जी.एस.टी फॉर्म , सेल्स टॅक्स फॉर्म , सी . एस , पी.ओ.डी. आय . सी.एम.एस.एस. , सहकारी भांडार असल्यास जिल्हा सहकार 
निबंधकाचे प्रमाणपत्र , सदरची प्रमाणपत्रे २०२२-२३ या वर्षासाठी अधिकृत असावीत . निविदेसोबतची पुरवठाधारकांसंबंधाची माहिती 
असलेल्या कागदपत्रांचा समावेश करावा व लिफाफा क्र . २ मध्ये फक्त मुख्य निविदा ( दरपत्रक ) व त्यामध्ये घातलेल्या अटी व शर्ती 
यांचाच समावेश असावा . प्रत्येक लिफाफ्यावर ठळक अक्षरात लिफाफा क्रमांक १ व लिफाफा क्रमांक २ नमूद करावे . वरील दोन्ही 
लिफाफा क्रमांक १ व २ एकाच पाकिटात सीलबंद करण्यात यावेत . 
१ ९ . सदरच्या निविदा दिनांक 


वाजता 

रोजी सहसंचालक , उच्च शिक्षण , कोकण विभाग , पनवेल यांच्या दालनात दुपारी 
निविदाधारक किंवा त्यांचे अधिकृत प्रतिनिधीसमोर उघडण्यात येतील . निविदाधारक किंवा त्यांचे प्रतिनिधींनी अधिकृत पत्रासह हजर 
राहावे . लिफाफा क्रमांक १ प्रथम उघडण्यात येईल . त्यात आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली असेल तरच लिफाफा क्रमांक २ 
उघडण्यात येईल . लिफाफा क्रमांक १ मध्ये आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे नसल्यास किंवा कागदपत्रात काही अपूर्णता असल्यास 
संबंधित निविदाधारकांचा लिफाफा क्रमांक २ उघडण्यात येणार नाही व सदर निविदाधारकांची निविदा रद्द समजण्यात येईल याची नोंद 
घ्यावी . 


क्रमांक शाआमाव . / आस्था / २०२२ / १६१३ , 
दिनांक १ जुलै २०२२ . 


डॉ . संजय जगताप , 
विभागीय सहसंचालक , 

उच्च शिक्षण , कोकण विभाग पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय , बारामती , पुणे 

निविदा क्रमांक १ 

( वर्ग -३ व वर्ग -४ संवर्गाची पदे ) 
जाहीर ई - निविदा सूचना 


महाराष्ट्र राज्यस्तरीय इच्छुक ठेकेदार / निविदाधारकांना जाहीर सूचना देण्यात येते की , शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालय , 
बारामती , पुणे येथे काल्पनिक पदे - वर्ग -३ तांत्रिक / अतांत्रिक व वर्ग -४ ( बाह्यस्रोत्राने ) अनुक्रमे एकत्रित वेतनावर मनुष्यबळ ठेका / कंत्राटी पद्धतीने 
सेवा उपलब्ध करून घेणेकरिता इच्छुक असलेले अधिकृत पुरवठादार यांचेकडून ई - निविदा अर्ज मागविण्यात येत आहेत . निविदा सूचनेची माहिती 
अधिकृत संकेतस्थळ https://organizations.maharashtra.nextprocure.in तसेच https://mahayush.gov.in 
व www.gacbaramati.com या संकेत स्थळावरदेखील प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त अधिकृत संकेतस्थळावर ई - निविदा स्वीकारण्याचा कालावधी दिनांक ७ जुलै २०२२ ते दिनांक २१ जुलै २०२२ रोजीपर्यंत सायंकाळी 
५-०० वाजेपर्यंत राहील . दिनांक २१ जुलै २०२२ रोजी सायंकाळी ५ - ०० वाजेपर्यंत अर्ज संकेतस्थळावर स्वीकृत होतील . त्यानंतर कोणत्याही 
सबबीवर ई - निविदा अर्ज स्वीकृत केले जाणार नाहीत . 

टपाल / कुरिअरने / हस्तपोचमार्फत कोणतीही निविदा अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत , याची नोंद घ्यावी . 


क्रमांक शाआमवरुबा / बाह्यस्रोत्र / निविदा कंत्राटीपदे / 
गट - क व ड / २५६ / २०२२ , 
दिनांक ५ जुलै २०२२ . 


डॉ . अनिल काळे , 
प्रभारी अधिष्ठाता , 
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व रुग्णालय , 
बारामती , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग दोन - पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६-२२ , शके १ ९ ४४ 

शासकीय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह , प्रभूदत्तनगर , उंटावद , होळ - मोहिदा तर्फे 
हवेली ( विद्याविहार कॉलनी ) , ता . शहादा , जि . नंदुरबार 

निविदा सूचना 


शासकीय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह , प्रभूदत्तनगर , उंटावद , शहादा , होळ - मोहिदा तर्फे हवेली ( विद्याविहार कॉलनी ) , 
ता . शहादा , जि . नंदुरबार या वसतिगृहासाठी दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ ते ३० जून २०२३ या कालावधीकरिता किराणामाल , दळण , कंदभाजी , 
पालेभाजी यांचा पुरवठा करण्यासाठी उमेदवारांकडून निविदा मागविण्यात येत आहे . वरील वर्षासाठी निरनिराळ्या निविदा असाव्यात . 


१. किराणा- गहू , तांदूळ ( धान्य ) विविध प्रकारची कडधान्ये उदा . मठ , मसूर , मूग , वाटाणा , हरभरा , डाळी– तूरडाळ , मुगडाळ , मठडाळ , 
चवळीडाळ इत्यादी तसेच साखर , गोडेतेल , तयार मसाला , जिरे , मोहरी , हळद , खोबरे , रवा , डालडा इत्यादी निविदेसोबत प्लास्टिक 
पिशवीत १०० ग्रॅम मालाचा नमुना असावा . 

२. कंदभाजी , भाजीपाला— कांदे , बटाटे , कंदमुळे . 

३ . 

पालेभाजी — फ्लॉवर , टोमॅटो , वांगे , कोबी , गिलके , दोडके , वाल , कांदेपात , मेथी इत्यादी . 

४. दळण — दोन्ही बाजुच्या वाहतूक व हमाली , धान्य निवडणे , साफ करणे यासहीत . 

५. निविदा दर भरण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मा . गृहप्रमुख , शासकीय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह , प्रभूदत्तनगर , 
उंटावद , शहादा , होळ - मोहिदा तर्फे हवेली ( विद्याविहार कॉलनी ) , ता . शहादा यांच्याकडे कार्यालयीन वेळेत रुपये १० / - ( अक्षरी दहा 
मात्र ) भरून मिळतील . 


६. वरील १ बाबीसाठी ज्यांची निविदा मंजूर होईल त्या पुरवठादाराचे रुपये १,००० ( अक्षरी रुपये एक हजार मात्र ) व २ व ३ बाबींसाठी 
रुपये ५०० / - ( अक्षरी रुपये पाचशे मात्र ) तसेच ४ बाबींसाठी रुपये २५० ( अक्षरी रुपये दोनशे पन्नास मात्र ) डिपॉझिट शहादा , उप 
कोषागार अधिकारी , शहादा यांच्याकडे चलन भरून त्याची एक प्रत ह्या कार्यालयास सादर केल्यावरच मालाची मागणी नोंदविण्यात 
येईल . सदरचे डिपॉझिट हे माल पुरविण्याच्या करारानंतर परत केले जाईल . निविदा दर हे सीलबंद पाकिटात असावेत , त्यावर कोणत्या 
बाबींचे दर आहेत हे नमूद करावे . 


७. ज्या मालाचे दर भरावयाचे आहेत त्या संबंधित ठेकेदाराचा अनुभव , दर्जा , पात्रता , लायसन्स अगर दुकान असल्यास त्यासंबंधीचे दाखले 
जोडणे आवश्यक आहे . या वसतिगृहातील मुलांची संख्या ५० असून दरमहा गरजेनुसार माल घेतला जाईल व वसतिगृहापर्यंत पोहोच 
करावा लागेल . हमाली वाहतूक यांची वेगवेगळी बिले दिली जाणार नाहीत . 


८. निविदा फॉर्म शासकीय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह , प्रभूदत्तनगर , उंटावद , शहादा , होळ - मोहिदा तर्फे हवेली ( विद्याविहार 
कॉलनी ) , ता . शहादा यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत दिनांक २८ जुलै २०२२ रोजी सायंकाळी ५-०० वाजेपर्यंत कार्यालयात 
मिळतील . 


९ . निविदा सीलबंद पाकिटात समक्ष अथवा रजिस्टर पोस्टाने या कार्यालयात दिनांक ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी सायंकाळी ५ - ०० वाजता किंवा 
तत्पूर्वी मिळतील अशा बेताने पाठवावीत . उशिरा आलेल्या निविदांचा विचार केला जाणार नाही . निविदा मंजूर अथवा नामंजूर करणे 
याचा अधिकार मा . सहसंचालक , उच्च शिक्षण , जळगाव विभाग , जळगाव यांना राहतील . 


क्रमांक शाआदृमामुव / राजपत्र प्रसिद्धी / २०२२-२३ / २८ , 
दिनांक २८ जून २०२२ . 


गृहप्रमुख , 

शासकीय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलांचे 
वसतिगृह , उंटावद , ता . शहादा , जि . नंदुरबार . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


